ग्रामीण रुग्णालय, साखरखर्डा जि. 
बुलढाणा येथील मुख्य इमारत 
बांधकामाच्या अंदाजपत्रक व 
आराखड्यांना प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः VAT २०१८/प्र.क्र.२७२/आरोग्य 3 
१० वा मजला, संकुल SARA, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : १६ ऑगस्ट, २०१९. 


वाचा : 
१ आरोग्य सेवा संचालनालय यांचे w क्रमांक : संआसे/ कक्ष-३/टे- 
६/ग्रारुसाखरखेर्डामुइवनिवाबांध/३५१३-१४/१८, दिनांक ०९.०४.२०१८. 


प्रस्तावना : 


ग्रामीण रुग्णालय, साखरखेर्डा जि. बुलढाणा येथील मुख्य इमारत बांधकामाचे रुपये 
१४९४.५५लक्ष एवढ्या रकमेच्या अंदाजपत्रक व AHIMA प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव 
शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय : 
२. ग्रामीण रुग्णालय, साखरखेर्डा जि. बुलढाणा येथील मुख्य इमारत बांधकामाचे अंदाजपत्रक 
सन २०१७-१८ च्या दरसूचीवर आधारित आहे. सदर कामाच्या अंदाजपत्रकात अंतर्गत 
विदयुतीकरणासाठी ५ टक्के, बाहय विदयुतीकरणासाठी ६ टक्के तसेच पाणी पुरवठा व मल 
निस्सरणासाठी ५ टक्के अशा एकूण रुपये १४९४.५५ लक्ष एवढ्या रकमेच्या अंदाजपत्रक व 
आराखड्यांना सोबत जोडण्यात आलेल्या Recapitulation Sheet नुसार खालील अटी व शातींच्या 
अधिन राहून या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे :- 
अटीव शर्ती - 

१) कामासाठी निविदा मागविण्याआधी सदर कामास सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सक्षम 

अधिकाऱ्यांची तांत्रिक मंजुरी घेणे आवश्‍यक राहील. 
२) सदर कामाची वेगवेगळी निविद न करता सर्व कामाची एकत्रित निविदा करण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०१८/प्र.क्र.२७२/आरोग्य 3 


३) कामासाठीच्या जागेची उपलब्धता, योग्यता व जागा पुरेशी आहे किंवा नाही याबाबतची 
खात्री संबंधित आरोग्य संस्था प्रमुखांनी करावी. 

४) क्षेत्रिय जागेच्या परिस्थितीनुसार व आरोग्य संस्थांच्या आवश्‍यकतेनुसार प्रस्तावित कामाची 
किंमत वाढणे शक्‍य असल्यामुळे त्यासाठी आवश्‍यक प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम 
विभागाच्या त्यात्या- भागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडून करुन घ्यावेत. 

५) सदरचे अंदाजपत्रक हे ढोबळ नमुना अंदाजपत्रक असल्याने, या कामांच्या सविस्तर 
अंदाजपत्रकांना तांत्रिकदृष्ट्या मान्यता ही सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या त्यात्या- 
क्षेत्राच्या सक्षम अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येईल. 

६) सदरचे काम नवीन नमुना नकाशांप्रमाणे करावयाचे झाल्यास सार्वजनिक आरोग्य विभागाने 
नियुक्‍त केलेल्या खाजगी वास्तुझास््रज्ञामार्फत नकाशांप्रमाणे वास्तुमांडणी आराखडा मंजूर 
करुन घेण्यात यावा. तसेच स्थानिक ग्रामीण नगर विकास संस्थेच्या संबंधित नियमानुसार 
बांधकाम परवानगी तसेच भोगवटा प्रमाणपत्र मिळविण्याची जबाबदारी सदर नवनियुक्त 
वास्तुशास्त्रज्ञ व जिल्हा शल्य चिकित्सक यांची राहील. तसेच ही परवानगी मागण्यासाठीचा 
पत्रव्यवहार जिल्हा शल्यचिकित्सक यांच्या स्वाक्षरीने करण्यात यावा. 

७) सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मुख्य/ उपमुख्य वास्तुशास्त्रज्ञाकडून या कामांच्या नकाठो 
व वास्तुमांडणी आराखड्यांना वेगळ्या मंजूरीची आवऱ्यकता नाही. 

८) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्ण क्र.इएनव्ही- 
२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१ दि. १० जानेवारी,२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या 
मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


३. ग्रामीण रुग्णालय, साखरखेर्डा जि. बुलढाणा येथील मुख्य इमारत बांधकामावरील खर्च मागणी 
क्रमांक- एच-८, मुख्यलेखाशिर्ष "४२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली 
खर्च, ०२- ग्रामीण आरोग्य सेवा, ०४- सार्वजनिक आरोग्य, १०४- सामुहिक आरोग्य केंद्र, (००)(०१) 
मोठी बांधकामे (४२१० ०३९१), ५३- मोठी बांधकामे" याखाली भागविण्यात यावा. 

४. ग्रामीण रुग्णालय, साखरखेर्डा जि. बुलढाणा येथील मुख्य इमारत बांधकामासाठी लागणाऱ्या 
रकमेची अर्थसंकल्पात तरतूद करण्याचा प्रस्ताव संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांनी त्वरीत शासनास 
सादर करावा. 

५. हे आदेश शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक- विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/विनियम, दिनांक 
१७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्ट, भाग पहिला, उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक-१, परिच्छेद 
क्रमांक- १३४ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये व सार्वजनिक 
बांधकाम विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र.४९५/१८/इमा-२ दि. ११.१२.२०१८ अन्वये निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०१८/प्र.क्र.२७२/आरोग्य 3 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०८१४१८३३३३६३१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Roshani 


j Dinesh Kadam Patil 
Ro $ h a n DN: CN = Roshani Dinesh Kadam 
j Patil, C = IN, S = Maharashtra, O 
D I n es h Kad a mM = Government Of Maharashtra, 
7 OU = Public Health Department 
Patil Date: 2019.08.16 14:01:33 +0530" 


(रो.दि. कदम पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत; 

१. महालेखापाल, महाराष्ट्र- १/ २ (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
२. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

संनियंत्रक तथा मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अमरावती. 
४. सह संचालक, आरोग्य सेवा (रुग्णालये), मुंबई. 
५. उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळ, अकोला. 

जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णलय, बुलढाणा 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बुलढाणा. 
८. उप अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, देऊळगाव राजा, जि. बुलढाणा. 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि. बुलढाणा. 
१०. सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई. 
११. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. निवडनस्ती (आरोग्य-३). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


Name of the Department : PUBLIC HEALTH DEPTT. 
Name of Work : Construction of 30 Beded Rural Hospital Building at Sakharkheda, tal. 
Sindkhedraja Distt. Buldhana 


RECAPITULATION SHEET 
र Particulars of Items Norms Cost Rs. 
: (Unit Rate Rs. per 
Sqmt./Meter/LumpSum 


7 ,89,96,960 


(a) Area ( Sqmt.) 
(b) Number of Floors GF 
water proofing 3319.20 
| Cost of Construction 


23800 Per Sqmt. 


1500 4978000 
8,39,74,960 


Internal |5 % of 1(d) 
External|6 % of 1(d) 


41,98,748 


51,00,000 


5% - of 1(d) 


Miscellaneous Items 
Compound Wall 600 


8500 Per Rmt 


Approach & Internal Roads 4500 2700 Per Sqmt 1,21,50,000 
Parking Arrangements Lump Sum 10,00,000 
Street Lights etc./motor shede Lump Sum 6,00,000 


MSEB Transformer & Connection Lump Sum 5,00,000 

Rain Water Harvesting Lump Sum 500,000 

Fire Fighting Arrangements Lump Sum 5,00,000 

= 

Sub Total = (1)+(2)+(3)+(4) 

a Sub Total (A) 

OPTIONALITEMS 0) 6.6... क्‍.:... 
MM ina a) 


Solar Water Heating Arrangemnts Lump Sum 10,00,000 
Parks & Gardening Lump Sum 2,00,000 
Bore Well, pump house,sump well Lump Sum 40,00,000 
External Toilets Lump Sum 10,00,000 

Lump Sum 5,00,000 


Subtotal (B) 67,00,000 


| PROJECT (A) + (B) (T) 
| Add 4% for GST on (d) 
= | 


or] & 


Scanned by CamScanner 


